प्रधानमंत्री पीक विमा योजना खरीप हंगाम सन 
२०२० साठी पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी राज्य 
शासनाच्या हिश्याची रु. १६५.३८ कोटी इतकी 
रक्‍कम विमा कंपनीस वितरीत करण्यासाठी मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११ अ, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २४ नोव्हेंबर, २०२० 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.४०/११- अ, दि.२९.६.२०२० 
व दि.१७.७.२०२०. 

२. शासन परिपत्रक वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दि.१४.५.२०२०. 

३. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र क्र. सां.८/वि.ह.अनु./१९९३८/२०२०, दि.२४.०८.२०२०. 

४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११-अ, 

दि.९.१०.२०२०. 
प्रस्तावना :- 

प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप २०२० राज्यात दि.२९.६.२०२० व दि. १७.७.२०२० च्या 
शासन निर्णयान्वये भारतीय कृषि विमा कंपनी, इफ्को टोकिओ जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., रिलायंन्स 
जनरल इंन्शुरन्स कं. लि., भारती अक्सा VARS SARA क॑. लि., बजाज अलियान्स इंशुरन्स कंपनी 
लि. व एचडीएफसी Sal इंन्शुरन्स कं.लि या ६ विमा कंपन्यांमार्फत राबविण्यात येत आहे. भारतीय कृषि 
विमा कंपनी ही राज्यात विमा कंपन्यांची समन्वयक कंपनी आहे. भारतीय कृषि विमा कंपनीने प्रधानमंत्री 
पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत उपरोक्‍त ६ कंपन्यांचा एकत्रित मिळून पिक विमा हप्ता 
अनुदानापोटी राज्य शासन हिस्सा अनुदानाची मागणी केलेली आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारीत 
मार्गदर्शक सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६ नुसार, “चालु हंगामातील नोंदणी सुरु असतानाच विमा 
संरक्षित क्षेत्राची आकडेवारी उपलब्ध नसली तरीदेखील केंद्र व राज्य शासनाचा विमा हप्ता हिस्सा 
अग्नीम स्वरुपात (पहिला हप्ता) कंपनीस अदा करणे आवश्‍यक आहे. सदर विमा हप्ता अनुदानाच्या 
रक्कमे पोटी मागील हंगामाच्या अदा केलेल्या एकुण राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानाच्या ८० 
टक्क्याच्या ५० टक्के रक्‍कम आगाऊ स्वरुपात कंपन्यांना द्यावी” असे नमूद आहे. त्यानुषंगाने प्रस्तुत 
प्रकरणी रु. १६५.३८ कोटी इतकी रक्‍कम पिक विमा हप्ता अनुदानापोटी वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११ अ, 


शासन निर्णय :- 


प्रधानमंत्री पिक विमा योजना खरीप हंगाम २०२० अंतर्गत भारतीय कृषि विमा विमा कंपनीने 

सादर केलेली मागणी, कृषि आयुक्तालयाची शिफारस आणि केंद्र शासनाच्या सुधारीत मार्गदर्शक 
सुचनांमधील मुद्दा क्र. १३.१.६. या बाबीचा विचार करता विमा कंपन्यांना राज्य हिस्सा पिक विमा हप्ता 
अनुदानासाठी रु. १६५.३८ कोटी इतका निधी वितरीत करण्यास झासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रस्तुत बाबींवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२०-२१ करिता मंजूर केलेल्या 
अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा :- 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१ - पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा (००) (०८) प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेंतर्गत विमा हप्त्यासाठी अर्थसहाय्य 

राज्य हिस्सा (२४०१ A ६६४) योजनेतर 

३३, अर्थसहाय्य 


३. सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत करण्यात येणारा निधी प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसारच खर्च करण्यात यावा 

४. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना 
नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 

५. प्रस्तुत शासन निर्णय वित्त विभाग अनौप. संदर्भ क्र.२२७/२०२०/व्यय-१, दि.१०.११.२०२० 
अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. प्रस्तूत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०११२५१२४१०३६३०१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


B [ S H F B K Digitally signed by BALASAHEB K RASKAR 
A \ A \ A \ ९! ht 
2.5.4.2 3f4d4e49359ddfdb4a9eb4 176d 16d9032454ac5c700ad6e2a7; 
०0७3 ostalCode=400032, street=MANTR 


(ALAYA, MUMBAI, 


8 


bf c6ac77c6alad4cSbfb2 


\cf78d68ceeac33ca63c8a2f2b: 
4951806af0a8, -AGRICULTURE DIARY AND FISHERTES DEPT, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, BALASAHEB K RASKAR 
Date: 2020.11.25 12:45:36 
(बा. कि. रासकर) 


उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - ३२ 

. मा. राज्यमंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
. सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

. आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्‍तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


०८ “० AD -9 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रपिवियो-२०२०/प्र.क्र.३००/११ अ, 


५. संचालक (वि.प्र,, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

६. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

७. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

८. सहाय्यक संचालक (लेखा), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

९. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 

१०.महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 

११.वित्त विभाग (व्यय-१/ अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 

१२.उप सचिव (99-31 /2-3), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 

१३.कक्ष अधिकारी (२-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 

१४.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा मजला, 
दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० 023 

१४५.निवड नस्ती (कार्यासन ११-ओ). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


